महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२४/प्र.क्र.६०/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चोक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१४.०३.२०२४ 


शासन आदेश 


जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा तांत्रिक सेवेतील 
कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांना 
उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावर 
पदोन्नती व पदस्थापना... 


उप अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या सन २०२३-२४ च्या निवडसूचीतील खालील तक्त्यामध्ये नमूद 


केलेल्या जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांना कनिष्ठ अभियंता 


(पदविकाधारक) (वेतनश्रेणी:- 5-१५:४१८००-१३२३००) संवर्गातून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या संवर्गात 


(वेतनश्रेणी:- 8-२०:५६१००-१७७५००) या आदेशान्वये तात्पुरत्या स्वरूपात उप अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या 
नियमित कोट्यात पदोन्नती देण्यात येत आहे. पदोन्नती नंतर संबंधितांची नियुक्‍ती त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


ठिकाणी करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. ् जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा i पंतिम वाटप nal Use 
क्र. तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ केलेला 
अभियंता (पदविकाधारक) महसुली 
यांचे नांव (सर्वश्री) विभाग 
१. | १०५ — | TORTST प खुला 3. उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
संभाजीनगर | योजना, नांदेड या रिक्‍त पदी 
२. | १०८ | सुरेशजानबा भां खुला शि जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
आटपाडी, जि. सांगली या रिक्‍त पदी 
३. | १९३ | श्रीपती आण्णाप्पा गायकवाड अ.जा. पुणे उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना, कोल्हापूर या रिक्‍त पदी 
४. । १९४ | सुरेश महादेव खे अ.जा. पुणे जिल्हा परिषद (बांधकाम), उप विभाग, 
चंदगड, जि. कोल्हापूर या रिक्‍त पदी 
५. | ११५ । राजेंद्र बाबुराव चव्हाण भ.ज.(ब) पुणे जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
पाटण, जि. सातारा या रिक्‍त पदी 
६. । १९६ | रमेश बाजोराव प खुला पुणे जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 


कागल, जि. कोल्हापूर या रिक्‍त पदी 


शासन आदेश क्रमांक: पीओजी-२०२४/प्र.क्र.६०/सेवा-२, दि.९४.०३.२०२४. 


अ.क्र. चि जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ww Taw वाटप fe all Use 
क्र. | तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ केलेला 
अभियंता (पदविकाधारक) महसुली 
यांचे नांव (सर्वश्री) विभाग 
७. | ११९ । श्रीमती मनिषा जगदीश कदम खुला कोकण-१ । मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र. १ दापोली, 
जि. रत्नागिरी या रिक्‍त पदी 
८. | १२० | गणेश पांडुरंग गुंजाळ इ.मा.ब. नाशिक । जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
संगमनेर, जि. अहमदनगर या रिक्‍त पदी 
९. | १२४ | प्रकाश नागो पवार अ.ज नाशिक । जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
जामनेर, जि. जळगाव या रिक्‍त पदी 
go, | १२९७ | सुशिल अजुंन खरात अ.ज नाशिक । जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
एरंडोल, जि. जळगाव या रिक्‍त पदी 
११. | १३१ | रंजन बापूराव भगत अ.जा. शि उप कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद 
(बांधकाम) विभाग क्र. १, यबतमाळ या 
रिक्‍त पदी. 
१२. । १३३ | विजय त्रिवेणी प्रसाद शुक्‍ला खुला नागपूर । जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
वरोरा, जि.चंद्रपूर या रिक्‍त पदी 
१३. | १३६ | विजय पांडुरंग मोरे अ.जा. a जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
मलकापूर, जि.बुलढाणा या रिक्‍त पदी 
१४. | १३७ | अनिल प्रभाकर कस्तुरे खुला —_— जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
धारणी, जि.अमरावती या रिक्‍त पदी 
१५. | १४० | प्रशांत बसंत इंगळे इ.मा.ब. शि जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
चांदूर रेल्वे, जि.अमरावती या रिक्‍त पदी 
१६. | १४३ | प्रदीप नागनाथराव मुळे खुला छ. उप कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद 
संभाजीनगर | (बांधकाम) विभाग, हिंगोली या रिक्‍त पदी 
१७. | १४५ | विनय बाबुराव Te खुला शि जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
जळगाव --जामोद, जि. बुलढाणा या 
रिक्‍त पदी 
१८. | १४६ | जयेश भालचंद्र महाजन खुला -_ जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
बुलढाणा या रिक्‍त पदी 
१९. | ९४७ | अभय प्रभाकर कुळकणी खुला शिंगी, उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना, बुलढाणा या रिक्‍त पदी 
२०. | ९४८ निकी वासुदेव साव इ.मा.व. नागपूर । जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
लाखांदूर, जि. भंडारा या रिक्‍त पदी 
२१. | ९१५४ प रामराव पाईकराव अ.जा. छ्‌. जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
संभाजीनगर | भूम, जि. धाराशिव या रिक्‍त पदी 
२२. | ९१५५ | संजय राजाभाऊ Ade खुला छ. जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
(दिव्यांग) । संभाजीनगर | अंबड या रिक्‍त पदी 
२३. | १५७ | शिवाजी गणपतराव Tay अ.जा. छ्‌. जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
संभाजीनगर | बसमत, जि.हिंगोली या रिक्‍त पदी 


शासन आदेश क्रमांक: पीओजी-२०२४/प्र.क्र.६०/सेवा-२, दि.९४.०३.२०२४. 


अ.क्र. चि जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा iw Taw वाटप el पदस्थापना 
क्र. | तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ केलेला 
अभियंता (पदविकाधारक) महसुली 
यांचे नांव (सर्वश्री) विभाग 
२४. । १५८ । श्रीमती उषा त्रिबकराव| खुला छ. जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
मोतीपवळे संभाजीनगर | लातूर या रिक्‍त पदी 
२५. | १६० | सचिन नारायण ब अ.जा. नाशिक । उप कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प 
विभाग, जळगांव या रिक्‍त पदी 
२६. | ९६६३ सुभाष गोविंदराव कुलकणी खुला छ. जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
संभाजीनगर | चाकूर, जि.लातूर या रिक्‍त पदी 
२७. | १६६५ | अजय नरेंद्र गोरव खुला छ. उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
संभाजीनगर | योजना, लातूर या रिक्‍त पदी. 
२८. | १६६ | माधव कोंडीबा तांबोळ अ.ज छ. सार्वजनिक बांधकाम इमारती उप विभाग, 
संभाजीनगर | लातूर या रिक्‍त पदी 
२९. | १६६७ | अनिल उत्तमराव प इ.मा.व. कोकण-१ | उप कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद 
(चक्रा -१) । (बांधकाम) विभाग, पालघर या रिक्‍त 
पदी 
३०. | १७२ । श्रीमती वर्षा यशवंत भिडे खुला पुणे उप अभियंता, राज्य गुणवत्ता समन्वयक, 
महाराष्ट्र राज्य पुणे, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना कार्यालयातील रिक्‍त पदी 
३१. | १७४ | महेंद्र तुकाराम मयेकर Sa. कोकण-१ । जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
वाडा, जि. पालघर या रिक्‍त पदी 
३२. | १७५ | संजय उत्तमराव शिंदे इ.मा.ब. शि जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
झरी-जामणी, जि. यवतमाळ या रिक्‍त 
पदी 
३३. | १७६ | गणेश रामराव शिंगण इ.मा.ब. शिंगी. जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
वाशिम या रिक्‍त पदी 
३४. | १७७ | शेर मुहम्मद शेख रहीम He खुला शिंगी उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना, यवतमाळ या रिक्‍त पदी 
३५. | १७८ | भिकाजी अनंता कांबळे अ.जा. पुणे उप अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय, 
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे या 
रिक्‍त पदी 
२३६. | १७९ | सुनिल मोतोरामजो दुर्ग अ.जा. नागपूर । उप कार्यकारी अभियंता, जिल्हा 
परिषद(बांधकाम) विभाग, गडचिरोली या 
रिक्‍त पदी 
३७. | १८२ | गुलाबराव तुकाराम घेवंदे अ.जा. onl उप कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद 
(बांधकाम) विभाग, अमरावती या रिक्‍त 
पदी 
३८. | १८३ | हणमंत शरणाप्पा शिवपु अ.ज कोकण-१ | जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 


देवरूख, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी या 
रिक्‍त पदी 


शासन आदेश क्रमांक: पीओजी-२०२४/प्र.क्र.६०/सेवा-२, दि.९४.०३.२०२४. 


अ.क्र. iB जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा भं aa वाटप गि मं पदस्थापना 


क्र. | तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ केलेला 
अभियंता (पदविकाधारक) महसुली 
यांचे नांव (सर्वश्री) विभाग 
३९. | १८५ ष लक्ष्मण वाघमारे अ.जा. पुणे जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
मंगळवेढा, जि. सोलापूर या रिक्‍त पदी 
४०. | १८६ | विलासराव दगडू शिरोळकर अ.जा. कोकण-१ । जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
लांजा, जि. रत्नागिरी या रिक्‍त पदी 
we. | १८८ | संजय तुळशोराम सळमाखे अ.ज कोकण-१ । जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
गुहागर, जि. रत्नागिरी या रिक्‍त पदी 
४२. | १८९ । ज्ञानेश्‍वर शामराव मेश्राम अ.ज. कोकण-१ । जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
चिपळूण, जि. रत्नागिरी या रिक्‍त पदी 
४३. | १९३ । राजेंद्र जालींदर प खुला पुणे अतिरिक्‍त स्वीय सहायक, जिल्हा परिषद 
(उत्तर) विभाग, सातारा या रिक्‍त पदी 
vw. | १९५ | संभाजी भिमराव देसाई खुला पुणे जिल्हा परिषद (बांधकाम), उपविभाग, 
कवठेमहांकाळ, जि. सांगली या रिक्‍त 
पदी 
४५. | १९८ | मुकुंद मन्साराम डाबेराव अ.ज कोकण-१ । जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
डहाणू, जि. पालघर या रिक्‍त पदी 
४६. | १९९ | अब्दुलकादिर अली खाँचे खुला कोकण-१ । उप कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प 
विभाग, रत्नागिरी या रिक्‍त पदी 
४७. | २०६ | प्रकाश पांडुरंग इंगळे अ.ज. शि जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
अकोट, जि. अकोला या रिक्‍त पदी 
४८. | २०७ | हनुमंत महादेव कांबळे अ.ज. कोकण-१ । जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
वसई, जि.पालघर या रिक्‍त पदी 
४९. | २०८ । राजेंद्र सदाशिव नाळे saa. कोकण-२ | जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
भिवंडी, जि. ठाणे या रिक्‍त पदी 
Go, | २१३ | सुरेश गजानन वाघम अ.जा. कोकण-१ | जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
तलासरी, जि. पालघर या रिक्‍त पदी 
५१. | ६१८ | सुमित सिताराम ae खुला नाशिक । जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
दिव्यांग राहुरी, जि. अहमदनगर या रिक्‍त पदी 


२. उपरोक्त जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांना पुढील अटींच्या 


अधिन राहून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


१. सदर पदोन्नती आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 


तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि/१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२४/प्र.क्र.६०/सेवा-२, दि.१४.०३.२०२४. 
दिलेल्या सुचनांनुसार करण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हा परिषदेंतर्गत कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) संवर्गाच्या दिनांक १७.१०.२०२३ रोजीच्या 
ज्येष्ठता सूची विरूध्द मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.८६५७/२०२३ 
दाखल केली असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

३. तसेच, पदोन्नतीने नियुक्‍ती संदर्भात मा.न्यायाधिकरणात वा मा.न्यायालयात दाखल असलेल्या अन्य इतर 
याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

५. सदर पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्याबाबतीत सामान्य प्रशासन 


विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


३. उपरोक्‍त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त ब अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम ८ 
ब Xo खाली विभागीय चौकशी प्रलंबित नाही तसेच न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित नाही या अटीच्या अधीन राहून 


सदर पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्याकडे नियुक्‍त असलेल्या 
जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांना सदर पदोन्नतीच्या 
आदेशानुसार तात्काळ कार्यमुक्त करावे ब नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न 


जाता रुजू होण्याचे आदेश द्यावेत. 


ष्‌. संबंधित जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांनी पदोन्नतीने 
पदस्थापना दिलेल्या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून त्वरीत रूजू व्हावे, अन्यथा सामान्य प्रशासन विभाग, 
अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ नुसार संबंधित जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता 
(पदविकाधारक) यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी 
लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या 


कारवाईस पात्र ठरतील. 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२४/प्र.क्र.६०/सेवा-२, दि.१४.०३.२०२४. 
६. संबंधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कळविण्यात येते कौ, पदोन्नत अभियंता पदोन्नतीच्या पदावर 
त्वरीत रुजू न झाल्यास वरील परि. ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार शासन स्तरावर पुढील कार्यवाही करण्यासाठीचा 


प्रस्ताव त्वरीत शासनास सादर करावा. 


७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१५४२४०४६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAY ; 
VASANTRAO (-॥२९६: 


by DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 
)VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
(059218271234260c3977a7476478ce183be9 


og 


as 
40CCCC3E9DDOFS0E344AB83 A: 
SANTRAO KHARKE 


( द. व. GRA) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

महालेखापाल-१ / २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 

. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे. 

संबधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सह/उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई 

. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

११. कार्यासन प्रशा-२,सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना-१/३,सेवा-६,संगणक कक्ष,सा.बां.विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१२. संबंधीत अधिकारी (ई-मेलद्वारे). 

१३. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती). 


A) Ww 


PRE ME Kw 


